बुलढाणा जिल्ह्यातील १७ इतर जिल्हामार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग व १ प्रमुख 
जिल्हा मार्ग रस्त्याची राज्यमार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १३ मार्च, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 


क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/४८४ दि. ३१/०१/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये बुलढाणा जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांनी सदर 
रस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 


तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलढाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ते 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक दर्जोत्रत | दर्जोन्नती 
अ.क्र रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी (कि.मी) । एकूण लांबी । क्रमांक 
(कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून प्रस्तावित रस्ते 


प्रमुख राज्यमार्ग १३ (नविन राष्ट्रीय 
महामार्ग ७५३ ई) दाताळा, घिर्णी, 
बेलाड ते राष्ट्रीय महामार्ग ६ बहापूरा, 
पान्हेरा मार्ग. 


इतर 
जिल्हा 
मार्ग 
२४ 


(२२/५० ते ३५/५०) | .. 5 | TTS 
१३.०० कि.मी. es जिल्हा 
मार्ग-८४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


25 cama, fa, भानगुरा RT| इतर 
saps Gat जिल्हा (०/०० ते १९/००) 
महामार्ग ६) र | ल 
धलगाव, दसरखेड राष्ट्रीय १९.०० कि.मी. 
दुधलगाव, ards राष्ट्रीय | मार्ग प्रमुख 
महामार्ग ६ ला जोडणारा रस्ता. २२ २२.०० ae 
इतर ल 
इतर कि.मी. 
eee ते 3/00) मार्ग-७२ 
जिल 
३.०० कि.मी. 
मार्ग 
२६ 
३. म्हेसवाडी, तालसवाडा (राष्ट्रीय इतर प्रमुख 
महामार्ग ६) घोडी, निंबोळी, भाळेगाव । जिल्हा | (0/00 ते 92/00) १२.०० ।जिल्हा 
रस्ता. मार्ग १२.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-७३ 
२४ 
४. । निबोळी, धरणगाव, राष्ट्रीय महामार्ग | इतर 
हरसोडा _ पिंप्री जिल्हा (०/०० ते २२/००) 
६) झोडगा, , काळेगाव, पिंप्री ल eee 
कोळी इसारखेडु खेडगांव ते टाकळी | मार्ग न वि प्रमुख 
वटपाल राज्यमार्ग २७७ ळा जोडणारा २५ ३३.०० we 
उतरे ल 
मार्ग. इतर कि.मी. तचा 
जिल्हा | (०/०० ते 99/00) | 
मार्ग ११.०० कि.मी. 
२६ 
५. । राज्यमार्ग २७० जांबुळधाबा, इतर 
नि /०० ते ११/ 
लोणवडी, निंभारी, (राष्ट्रीय महामार्ग | जिल्हा meee iy प्रमुख 
११.०० कि.मी. ११.०० RIGET 
६) ते घिर्णी मार्ग. मार्ग ल 
कि.मी. 
३१ मार्ग-७५ 
६. । नविन राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ ई ते| इतर 
वाकोडी, निंभारी, शिराढोण, मोरखेड | जिल्हा | (0/00 ते 93/00) प्रमुख 
खु., मोरखुड बु. ते दाताळा राष्ट्रीय| मार्ग ।१३.०० कि.मी. न जिल्हा 
ane कि.मी. 
महामार्ग ६ ला जोडणारा मार्ग. ३८ मार्ग-७६ 
७. काटी, माकनेर, उमाळी, भाडगणी | इतर 
मार्ग. जिल्हा प्रमुख 
ee (90/00 ते २४/६०) १४.६०० RIGET 
१४.६०० कि.मी. | कि.मी. त. 
33 मार्ग-७७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


८. | राष्ट्रीय महामार्ग ६ पासुन वाघुड, | इतर | (०/०० ते 99/00) ma 
गात वं लहा प्रमुख 
वडोदा, सावरगांव नेहु मार्ग. ल ११.०० कि.मी. रके वा 
ल 
मार्ग कि.मी. 
व मार्ग-७८ 
९. । नविन राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ ई ते| इतर 
भाडगणी, पिंपळखुटा बु., बेलुरा ते | जिल्हा | (0/00 ते १२/००) प्रमुख 
१२.०० 
राज्यमार्ग २७७ ळा जोडणारा मार्ग. मार्ग १२.०० कि.मी. किमी जिल्हा 
३५ "| मार्ग-७९ 
| ०. । वरखेड, काटी, रसुलपुर (राष्ट्रीय | इतर 
महामार्ग-६। धानोरा, विटाळी, | जिल्हा | (०/०० ते ४/००) 
शिरसोली, चांदुरबिस्वा, भिलवडी, | मार्ग | ४.०० कि.मी. 
खुमगाव, अलमपुर मार्ग. ३७ 
2 प्रमुख 
जिल्हा | (0/00 ते 40/00) ३१.५०० ae 
मार्ग | 90.00 कि.मी. कि.मी. ra 
मार्ग-८० 
33 
इतर 
जिल्हा | (०/०० ते १७/५० 
मार्ग १७.५०० कि.मी. 
Yo 
99. | जिगांव, मामुलवाडी, खुमगांव, | इतर 
दहीगांव, ईसबपूर, नांदूरा (राष्ट्रीय | जिल्हा | (0/00 ते १७/५० प्रमुख 
१७.५०० 
महामार्ग ६) मार्ग. मार्ग | 99.400 कि.मी. किमी जिल्हा 
३९ “ । __'मार्ग-८१ 
१२. | राज्यमार्ग २७७ पिप्री अढाव, पोटळी, | इतर 5 वा 
शेलगाव मुकुंद, पिंपळखुटा धांडे ते| जिल्हा | “””? nee १५.०० | सिन्हा 
; *_ 
रसुलपुर फाटा ते राज्यमार्ग २७२ ला | मार्ग | 006. कि.मी aes 
जोडणारा मार्ग. ४५ 0.23 
१३. | दहिगाव, माटोडा, राष्ट्रीय महामार्ग ६ | इतर 5 प 
वडी, पिंपळखुटा, धांडे, लोणवडी | जिल्हा | “? nee १५.०० | ao 
‘ a 
फाटा, मालेगाव ते प्रमुख जिल्हा art | मार्ग | 00. कि.मी धं 
43 3 मार्ग-८३ 
एकूण लांबी २२०.६०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


राज्यमार्ग म्हणून प्रस्तावित रस्ता 
१४. । राज्यमार्ग २७० पासून (लोणवडी । प्रमुख 
मलकापूर, पिंपळगावदेवी, | जिल्हा (०/०० ते ३२/००) ee: 
फाटा) » » ल किमी ३२.०० ज् 
धामनगाव बढे मार्ग. am. ती. कि.मी | २७०अ 
११ 
एकूण ३२.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
लांबीत ३२.०० कि.मी. ने वाढ एकूण लांबी (१०६८.७१ + ३२.००) म्हणजेच ११००.७१ कि.मी. इतकी 
व प्रमुख जिल्हा मार्ग लांबीत १८८.६०० कि.मी. ने वाढ (१७०६.४५० + २२०.६०० - ३२.००) होवून 
एकूण लांबी १८९५.०५ कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत २२०.६०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (२०८६.२३० - २२०.६००) म्हणजेच १८६५.७३ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८ ०३१४१६५५४१५७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


P Ya S h a a t Works Department, beh ia er 


Vinayakrao Patil roe icone 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


